वर्ष ८ , अंक २७ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे २० , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 
: 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२७ . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


१-२० 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


किंमत : रुपये ३०.०० 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


पृष्ठे 


१-२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक - कलि - विभूअ - लसिंका - कावि - १७१–२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ते २५ 
ऑगस्ट , २०२१ अन्वये पान क्रमांक ०४ ते ०६ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

ना . - एक -१ ( १६०६ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

66 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२ - एलएक्यू - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा - मोहनापूर , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( अदमासे ) 

( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , याबाबत व इतर 
लाभासंदर्भात ) . 


१ 


: — 


: — 


४/५ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


शके १ ९ ४४ 


हे . 

० १५ 


आर 


०१५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्प शिरपुर पुच्छ कालव्याचे बांधकाम करीता . 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता शिरपुर पुच्छ कालव्याचे बांधकामा करीता त्यामुळे 
परिसरातील जमीन उठित , पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

–निरंक 

टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२८ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक - कलि - विभूअ - लसिंका - कावि - १७२-२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ते २५ 
ऑगस्ट , २०२१ अन्वये पान क्रमांक ०८ ते १० वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे : 


66 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २० - एलएक्यू - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा - नेरी , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

अनुक्रमांक 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० ४५ 

० ०६ 

० ०६ 

० ३ ९ 

० ४१ 


( १ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , याबाबत व इतर 
लाभासंदर्भात ) . 


१ 

२ 

3 

४ 


३ 


५ 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


६०/१ 

६०/२ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


१३७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्प देवळी उपशाखा कालव्याचे बांधकामा करीता . 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता देवळी शाखा कालव्यावरून उगमित देवळी उप शाखा 
कालव्याचे बांधकामाकरीता त्या परिसरातील जमीन उठित , पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा 
यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


. 


–निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२ ९ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक - कलि - विभूअ - लसिंका - कावि- १७३-२०२२ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ते २५ 
ऑगस्ट , २०२१ अन्वये पान क्रमांक ०६ ते ०८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे 


१ 

२ 

३ 

४ 


शके १ ९ ४४ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - एलएक्यू - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा - अंबापुर , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( १ ) 

( २ ) 


४ ९ 

५४ अ 

६८ 

६४/२ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


.. 


( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० ३३ 

० ४३ 

० २७ 
००८ 


१११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्प भिवापूर वितरीकेच्या सा . क्र . ८३१० मि . वरुन अंबापुर लघु कालव्याचे बांधकामा 
करीता . 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , याबाबत व इतर 
लाभासंदर्भात ) . 


: 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता भिवापूर वितरीकेच्या सा . क्र . ८३१० मि . वरुन अंबापुर 
लघु कालव्याचे बांधकामामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित , पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास 
सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


66 


अनुसूची – तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

–निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

–निरंक 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 

निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३० . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक - कलि - विभूअ - लसिंका - कावि - १७४–२०२२ . 

66 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ते २५ 
ऑगस्ट , २०२१ अन्वये पान क्रमांक ०३ ते ०४ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 

केला आहे 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ना . - एक -२ ( १६०६ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ ९ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा - दापोरी , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( १ ) 

( २ ) 


१ 

२ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 

: — 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , याबाबत व इतर 
लाभासंदर्भात ) . 


५१ 

६२ 

२१ ९ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ३३१ . 

1 


( अदमासे ) 
( ३ ) 

हे . आर 

० ०७१ 

००१ 

० १५८ 


शके १ ९ ४४ 


० २३ ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्प गिरोली शाखा कालव्यावरून उगमित पिंपळगाव लघु कालव्यावरील पिंपळगाव लघु 
कालवा क्र . २ कालव्याचे बांधकामा करीता 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गिरोली शाखा पिंपळगाव लघु कालव्यावरील लघु उगमित 
कालवा क्र . २ कालव्याचे बांधकामाकरीता त्यामुळे परिसरातील जमीन उठित , पाण्याचा स्त्रोत 
वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

–निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

–निरंक 

टीप : 

- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक - कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १७५–२०२२ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ते २५ 
ऑगस्ट , २०२१ अन्वये पान क्रमांक १५ ते १६ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


66 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३- एलएक्यु - ४७-२०२० - २०२१ , मौजा - काशिमपुर , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( १ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 

: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , याबाबत व इतर 
लाभासंदर्भात ) . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


४४/१ 


७ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


I 


( अदमासे ) 
( ३ ) 

हे . आर 

० ३५ 


० ३५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्प शिरपुर पुच्छ लघु कालव्याचे बांधकामा करीता . 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता शिरपुर पुच्छ लघु कालव्याचे बांधकामा करीता त्यामुळे 
परिसरातील जमीन उठित , पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

–निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

–निरंक 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३२ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 

क्रमांक- कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १७६-२०२२ 

66 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ते २५ 
ऑगस्ट , २०२१ अन्वये पान क्रमांक २४ ते २५ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७- एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा - देवांगण , तहसील वर्धा , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० ७६ 

००८ 


( १ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , याबाबत व इतर 
लाभासंदर्भात ) . 


१ 


२ 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


२४ 

९ २ / १ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


० ८४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 

निम्न वर्धा वायगाव लघु कालवा क्र . ८ मातीकाम व बांधकाम कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता वायगाव लघु कालवा क्र . ८ बांधकाम कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
त्यामुळे परिसरातील जमीन उठित , पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३३ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक- कलि - विभुअ - लसिंका - कावि- १७७-२०२२ – 

66 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ते 
२५ ऑगस्ट , २०२१ अन्वये पान क्रमांक २० ते २१ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
: 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


66 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे 

; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


ना . - एक -३ ( १६०६ ) . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४ - एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा - खर्डा , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र 


( १ ) 


१ 


भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


९ 


२३५/१ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


( अदमासे ) 
( ३ ) 


है 


आर 

० १३ 


० १३ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , 

शके 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 

— 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , याबाबत व इतर 
लाभासंदर्भात ) . 


: 


66 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्प खर्डा लघु कालवा क्र . २ च्या कालव्याचे बांधकामाकरीता . 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता खर्डा लघु कालवा क्र . २ च्या कालव्याचे बांधकामाकरीता 
त्यामुळे परिसरातील जमीन उठित , पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३४ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक - कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - १७८-२०२२ . 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ ९ ते 
२५ ऑगस्ट , २०२१ अन्वये पान क्रमांक १६ ते १८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


( १ ) 


१ ९ ४४ 


१ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८- एलएक्यु - ४७-२०२०-२०२१ , मौजा - सैदापूर , तहसील वर्धा जिल्हा वर्धा 

· 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( २ ) 


३२ 


एकूण संपादन क्षेत्र 


( अदमासे ) 

( ३ ) 

हे . आर 

० ६० 


० ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 

( आर्थिक , याबाबत व इतर 
लाभासंदर्भात ) . 


- 


वर्धा : 

दिनांक ०८ जून २०२२ . 


: 


निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प . 

निम्न वर्धा प्रकल्प सैदापूर लघु कालव्याचे बांधकामा करीता . 

सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता सैदापूर लघु कालव्याचे बांधकामा करीता त्यामुळे परिसरातील 
जमीन उठित , पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


११ 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


प्रेरणा देशभ्रतार , 
जिल्हाधिकारी , 
वर्धा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक अ.का. - प्रस्तु ३ - भूसंपादन - कावि- १०५६-२०२२ – 

66 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 


१२ 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती मनिषा दांडगे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांस पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६५ / एलक्युएन - २०१८-१९ , मौजा भागडी , ता . लाखांदूर , जि . भंडारा 

संपादनाखालील क्षेत्र 

भूमापन क्रमांक 
( २ ) 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 


3 

४ 


30 


६ 

७ 


८ 

९ 

१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


४४७ 

४४६ 

४८६ 

२१२/१ 

२१२/२ 

१०३३ 

९ ४५ 

९ ४२ 

९ २७ / १ 

९ १ ९ 

२३ ९ 

२३२ 

१३७० 

१२८३ 

६७ 


६ ९ 


( ३ ) 

हे . आर चौ . मी . 

० ०१५ 


O 


० २५ 


००१ 


०२८ 

००१ 


००७ 


०११ 

० १२ 

० ०३ 

० १७ 

० ३६ 

००१ 


००१ 


ů 


० ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक- चालू 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


( १ ) 


१७ 

१८ 


१ ९ 


( २ ) 


६७६ 

११३३ 

१५०५ 


एकूण अदमासे क्षेत्र .. 


( ३ ) 

हे . आर चौ . मी . 

००६ 

००१ 


० ०५ 


१६५५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 

: ( १ ) पुच्छ वितरिकेवरील पुच्छ लघु कालवा व त्यावरील उप लघुकालवा , ( २ ) पुच्छ वितरिकेवरील 
परसोडी लघु कालवा , ( ३ ) मांढळ वितरिकेवरील उजवा - १ लघु कालवा , ( ४ ) पुच्छ वितरिकेवरील 
लघु कालवा क्र . १ व २ . 

भागडी 


१३ 


: ( १ ) पुच्छ वितरिकेवरील पुच्छ लघु कालवा व त्यावरील उप लघुकालवा , ( २ ) पुच्छ वितरिकेवरील 
परसोडी लघु कालवा , ( ३ ) मांढळ वितरिकेवरील उजवा -१ लघु कालवा , ( ४ ) पुच्छ वितरिकेवरील 
भागडी लघु कालवा क्र . १ व २ या कालव्याने शेतीला ओलीत होऊन शेतजमीन सिंचनाखाली 
येणार आहे . तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे यामध्ये वाढ होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील सहा चे पोटकलम 
( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . 11016 ( 7 ) -84 - EN.5 - IA , दिनांक ०३-०२-१९ ८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र 
तसेच लाभक्षेत्रातील कामे ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका इत्यादी ) सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 
देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे नांव , पदनाम 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : 

निरंक 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

ना . - एक -४ ( १६०६ ) . 


: 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३६ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये - 
क्रमांक अ.का. - प्रस्तु .३ - भूसंपादन- कावि - १०६०-२०२२ 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम -३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण - ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) : 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


} 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती मनिषा दांडगे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अ.क्र . 

( १ ) 


भू.प्र.क्र .०४ - एलक्युएन - २०२१-२०२२ , मौजा - कवडसी , ता . लाखनी , जि . भंडारा 

संपादनाखालील क्षेत्र 


१ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक 
( २ ) 


१२ ९ 


( ३ ) 

हे . आर . चौ.मी. 

०.०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


: 


( १ ) 


३ 


४ 


20 


६ 

७ 


एकूण 


( २ ) 


१३० 

१३२ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३ ९ 


७ 


( ३ ) 

हे . आर.चौ.मी. 


०.१२ 

०.०१.२० 

०.०४ 

०.१६ 

० १४ 

० १६ 


००.६८.२० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प , 


नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यावरून निर्गमित पालांदूर शाखा कालव्याच्या सा.क्र . 
३४१५ मी . वरुन निर्गमित पालांदूर वितरिकेच्या बांधकामाकरिता . 


: - नेरला उपसा सिंचन योजनेद्वारे मुख्य कालव्यावरून सा.क्र . ३४१५ मी . येथून पंपाद्वारे पाणी उचलुन 

क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे . तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योग धंदे यामध्ये वाढ होणार 
आहे . 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदर भूसंपादीत जमीनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


१५ 


भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील सहा चे पोटकलम 
( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . No. 11016 ( 7 ) /84-EN.5/1A दि . ३ फेब्रुवारी , १ ९ ८८ अन्वये बुडीत 
क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका इत्यादी ) सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 
देण्यांत आली असल्याचे कळविले आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या अधिका - यांचे नाव पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक १६ जून २०२२ . 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
-निरंक 
-निरंक— 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३७ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये - 
क्रमांक अ.का. - प्रस्तु .३ - भूसंपादन - कावि- १०७३-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम -३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण - ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


, 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती मनिषा दांडगे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भू.प्र.क्र .६४ - एलक्युएन - २०१८-२०१९ , मौजा - सरांडी / बुज , ता . लाखांदुर , जि . भंडारा 

संपादनाखालील क्षेत्र 


अ.क्र . 

( १ ) 


१ 


भूमापन क्रमांक 

( २ ) 


६८२ 


( ३ ) 
हे . आर . चौ.मी. 

०.५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७- १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


समाजाला मिळणारे लाभ 


ना . - एक -५ ( १६०६ ) . 


: — 


: — 


( १ ) 


3 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 


एकूण . 


( २ ) 


७०१ 

४०८ 

१३१८ 

१२ ९ ३ 

११२८ 


८ ९ ८ 

८ ९ ५ 

८८ ९ 

१५५६ 

१६००/१ 


११ 


( ३ ) 

हे . आर . चौ.मी. 

0,03 

० ०४ 

०.१५ 

०.०२ 

०.०४ 

०.१५ 

०.१८ 

०.०२ 

०.०३ 

०.०५ 


१२७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 

( १ ) गोसीखुर्द डावा कालव्याच्या मांढळ वितरीकेवरील एल -१ , आर -१ , आर -२ , लघुकालवे व एल -१ 
उपलघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकाम . 


( २ ) गोसीखुर्द डावा मुख्य कालव्यावरील सा.क्र .२१७७० मी . वरुन राजणी लघुकालव्याचे मातीकाम व 
बांधकाम . 


१७ 


( ३ ) सरांडी उपलघुकालवा मौजा - सरांडी . 

( ४ ) ओपारा -१ लघुकालवा व त्यावरील उपलघु कालवा मौजा - सरांडी . 

( ५ ) सरांडी लघुकालवा क्र . - २ मौजा - संराडी . 

( १ ) गोसीखुर्द डावा कालव्याच्या मांढळ वितरीकेवरील एल -१ , आर -१ , आर -२ , लघुकालवे व एल -१ 
उपलघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकाम . 


( २ ) गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील सा.क्र .२१७७० मी . वरुन राजणी लघुकालव्याचे मातीकाम व 
बांधकाम . 


( ३ ) सरांडी उपलघुकालवा मौजा - सरांडी . 

( ४ ) ओपारा -१ लघुकालवा व त्यावरील उपलघु कालवा मौजा - सरांडी . 

( ५ ) सरांडी लघुकालवा क्र . - २ मौजा - संराडी . 


वितरीकेवरील ` पुच्छ लघु कालवा व त्यावरील उप लघुकालवा . 


( १ ) पुच्छ 

( २ ) पुच्छ वितरीकेवरील परसोडी लघु कालवा . 

( ३ ) मांढळ वितरीकेवरील उजवा - १ लघु कालवा . 


( ४ ) पुच्छ वितरीकेवरील भागडी लघु कालवा क्र . १ व २ या कालव्याने शेतीला ओलीत होऊन 
शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे . तसेच सार्वजनिक पाणी पुरवठा व उद्योग धंदे यामध्ये 
वाढ होणार आहे . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदर भूसंपादीत जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील सहा चे पोटकलम 
( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . No. 11016 ( 7 ) /84-EN.5/1A दि . ३ फेब्रुवारी , १ ९ ८८ अन्वये बुडीत 
क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका इत्यादी ) सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 
देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या अधिका - यांचे नाव पदनाम 

घ ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


शके १ ९ ४४ 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

-निरंक 

-निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 

टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३८ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 
अन्वये 


क्रमांक अ का प्रस्तु . ३ - भूसंपादन - कावि- १०७८-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम -३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण - ११-२०१४- प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


S 


,, 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

66 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती मनिषा दांडगे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


भू.प्र.क्र .०४ - एलक्युएन - २०२०-२०२१ , मौजा - कवडसी , ता . लाखनी , जि . भंडारा 

संपादनाखालील क्षेत्र 


अ.क्र . 

( १ ) 


: — 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


१ 

२ 

३ 


: — 


भुमापन क्रमांक 

( २ ) 


५ ९ ३ 

६०५ 

६४७/१ 


१ ९ 


एकूण 


( ३ ) 

हे . आर.चौ.मी. 

०.०२ 

०.००.५० 

०.०३ 


०.०५.५० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न चुलबंद प्रकल्प . 

निम्न चुलबंद प्रकल्पाच्या डावा कालवा करिता लागणा - या खाजगी जमिनीचे मौजा महालगाव येथील 
संपादनाकरिता . 


निम्न चुलबंद प्रकल्पाच्या डावा कालवा येथुन पंपाद्वारे पाणी उचलुन क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे . 
तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे यामध्ये वाढ होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदर भूसंपादीत जमीनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील सहा चे पोटकलम 
( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . No. 11016 ( 7 ) /84-EN.5/1A दि . ३ फेब्रुवारी , १ ९ ८८ अन्वये बुडीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ७-१३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका इत्यादी ) सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 
देण्यांत आली असल्याचे कळविले आहे . 


२० 


भंडारा : 

दिनांक २१ जून २०२२ . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - यांचे नाव पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 

टीप : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३ ९ . 


भूमापन क्र . 


११८/१ 

१२२ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


साकोली : 
दिनांक २१ जून २०२२ . 


क्रमांक अका . - प्रस्तु .३ - भूसंपादन - कावि- १०८३-२०२२ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , साकोली यांच्या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्र . ६६ - एलक्युएन - २०१८-२०१९ मौजा 
सावरगाव , ता . लाखांदुर , जि . भंडारा येथील भूसंपादन अधिनियम , २०१३ करण्याबाबत कलम ११ व १ ९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग 
एक नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना दिनांक डिसेंबर ३१ , २०२० - जानेवारी ०६ , २०२१ रोजी पान क्र . ४ ९ ते ५२ अ.क्र . १३०२ 
व कलम १ ९ ची अधिसूचना दिनांक नोव्हेंबर ४-१० , २०२१ पान क्र . १६ ते १८ , अ.क्र . १२ ९ ४ वर प्रसिद्ध झाली होती . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती 
करण्यात येत आहे . 


च्या ऐवजी 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
शुद्धीपत्र 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 
हे . आर . मी . 


: 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

-निरंक 

-निरंक 


०.०१ 


0.09 


संदीप कदम , 

जिल्हाधिकारी , 

भंडारा . 


भूमापन क्र . 


११८/१ 
१२२ 


असे वाचावे 


आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र 
हे . आर . मी . 


0.009 


0.009 


श्रीमती मनिषा दांडगे , 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
साकोली . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


